मोटार वाहन विभागातील गट अवगट ब 
(राजपत्रित) अधिका-यांच्या पदस्थापना, 
बदली याबाबत सक्षम प्राधिका-यास शिफारशी 
करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ (१) स्थापन 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०२१४/प्र.क्र. ६९/परि-४ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर वन टॉवर, 
३० वा मजला, कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५, 
तारीख: १९ मार्च, २०१४. 


वाचा 
१) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने Re पिटीडान (सिव्हील) क्र. ८२/२०११ मध्ये दि. ३१/१०/२०१३ रोजी दिलेला 
निर्णय. 
२) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा- 
या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१४/प्र.क्र.२६/१२, दि. ३१/०१/२०१४. 


प्रस्तावना 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने संदर्भाधीन क्र. १ नुसार दिलेल्या निर्देशाचे पालन करण्यासाठी सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ३ मधील शासन निर्णयान्वये सुचना देण्यात आल्या आहेत. सदर सूचनांच्या अनुषंगाने 
मोटार वाहन विभागातील गट अव गट ब (राजपत्रित) अधिका-यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम प्राधिका- 
यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ (१) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय 

मोटार वाहन विभागातील गट अ व गट ब (राजपत्रित) अधिका-यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम 
प्राधिका-यास शिफारशी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नागरी सेवा मंडळ (१) स्थापन करण्यात येत आहे. 


नागरी सेवा मंडळ (१) 
१) प्रधान सचिव (परिवहन) - अध्यक्ष. 
२) परिवहन आयुक्‍त - सदस्य. 
३) सामान्य प्रशासन विभागाचे -सदस्य. 
सह / उप सचिव (सेवा) 


२. मोटार वाहन विभागातील गट अ व गट ब (राजपत्रित) पदांवर पदोन्नतीने / सरळसेवेने नियुक्तीसाठी विभागीय 
संवर्ग वाटप, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा उपविभागाने) अंतिम केल्यावर त्या यादीतील अधिका-यांच्या 
पदस्थापनेचा प्रस्ताव उपरोक्‍त नागरी सेवा मंडळ (१) समोर शिफारशीसाठी ठेवावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०२१४/प्र.क्र. ६९/परि-४ 


३. मोटार वाहन विभागातील गट अव गट ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत शिफारशीसाठी प्रस्ताव 
उपरोक्त नागरी सेवा मंडळ (१) समोर ठेवतांना, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम, 
२००५ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाहीबाबत वस्तुस्थिती तसेच प्रस्तावित बदल्यांबाबतची पार्श्वभुमी / वस्तुस्थिती, 
नागरी सेवा मंडळाच्या निदर्शनास आणणे आवश्‍यक राहील. 


४. मोटार वाहन विभागातील गट ब (अराजपत्रित) व गट क संवर्गातील जिल्हास्तरावर बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांच्या 
बाबतीत जिल्हयाबाहेर तसेच महसूली विभाग / परीमंडळ / संभाग / प्रादेशिकस्तरावर बदलीपात्र कर्मचा-यांच्या 
बाबतीत अन्य महसूली विभाग / परीमंडळ / संभाग / प्रादेशिक कार्यालयामध्ये बदलीसाठी शिफारश्ीचे प्रस्ताव 
उपरोक्त नागरी सेवा मंडळ (१) समोर ठेवणे आवऱयक राहील. 


५. पदस्थापनेसाठीच्या प्रस्तावावर नागरी सेवा मंडळ (१) मार्फत शिफारस झाल्यावर शिफारशीनुसार प्रस्ताव 
सक्षम प्राधिकारी यांना मान्यतेसाठी सादर करावा. त्यावर अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी यांचेकडून घेण्यात येईल. 


६. बदलीसाठीच्या प्रस्तावावर नागरी सेवा मंडळ (१) कडून शिफारस झाल्यावर विभागाने प्रस्ताव महाराष्ट्र 
शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियमातील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकारी यांना मान्यतेसाठी 
सादर करावा. त्यावर अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी यांचेकडून घेण्यात येईल. 


७. बदल्यांसंबंधीच्या प्रस्तावावर महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम, २००५ मधील 
तरतुदीनुसार कार्यवाही करणे बंधनकारक राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०४०४१११५४००६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. Digitally signed by Bhimrao 

R Wadh 

B h | mM [ चै (0 DN: CN = Bhi तव Ramrao 
Wadhave, C = IN, S = 
MAHARASHTRA, O = 

यि8॥॥30_ या 

Ww d h MAHARASHTRA, OU = HOME 
Date: 2014.04.04 12:06:06 

१018४७ 7३६: 


(भि.रा. वाढवे) 
शासनाचे सह सचिव 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


) 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
) मा. राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०२१४/प्र.क्र. ६९/परि-४ 


) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) प्रधान सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६ सह सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग / 92, मंत्रालय , मुंबई. 
) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) निवडनस्ती -परिवहन-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


